महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/प्र.क्र.७१/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जुन, २०२१ 


आदेशा 

श्री.रणजीत पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग (सध्या प्रतिनियुक्ती - कृषी व पदुम 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या 
पदावर) यांची नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील परभणी महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील “अतिरिक्त आयुक्‍त” या पदावर दोन वर्षासाठी खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

अ) श्री.रणजीत पाटील, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू 

होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 

आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बौ जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 
शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर Palacio आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मुळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस 
दिली पाहिजे; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Seal आहे अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा नियम १९८१ मधीळ नियम ४० 
परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन गृहनिर्माण विभाग व नगर विकास विभाग यांनी श्री.रणजीत 
पाटील, अवर सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती आपआपसात ठरवाव्यात. 


३.  श्री.रणजीत पाटील, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी गृहनिर्माण विभागामार्फत 
हाताळण्यात येतील. 


४. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांनी श्री.रणजीत पाटील, कुलसचिव 
यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-१०२१/प्र.क्र.9१/का.१४ 


दघ. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१११६१७५७११०७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


on Gf © 


Go 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


H DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, S 
Gajanan हणण ण 
Bh . G Maharashtra, OU = General Administration 

epartment 
1 | m rao U fav Date: 2021.06.11 16:26:20 +05'30" 
(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
. अ-ममु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
. अमु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृहनिर्माण विभाग / नगर विकास विभाग / कृषी व पदुम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 


. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

. आयुक्त, परभणी महानगर पालिका 

. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग / नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

. सह/उप सचिव(कार्या.१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 

. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी, जि.परभणी 

. श्री.रणजीत पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग ( सध्या प्रतिनियुक्ती - कृषी व पदुम विभागाच्या 


अधिपत्याखालील कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


